ल.पा. तलाव, निमगाव (उंचीवाढ) 
ता.माळशिरस, जि.सोलापूर या 
योजनेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१४/८६/२०१४)/ ल.पा.१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा 
१) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे 
जाक्र..मकृखोविमं /(२१४/(२५९/२०१४)/प्रशा-७/२६२३, दि.२८/०३/२०१४ चे पत्र. 
२) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ यांचे पत्र क्र.व्यअस- २०१९/प्र.क्र.४१/अर्थसं-२, 
दिनांक २१/०९/२०१९ 
प्रस्तावना 


ल.पा. तलाव, निमगाव (उंचीवाढ) ता.माळशिरस, जि.सोलापूर या योजनेस महाराष्ट्र कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांचा निर्णय क्र.महाकृखोम/सिंव्य-३/४/१७२/२००४/४७८१,दिनांक 
२४/०६/२००४ अन्वये एकूण रु.१८०.८० लक्ष (दरसूची सन २०००-२००१) इतक्या किंमतीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

सदर प्रकल्पाचे काम सुरु असतांना दरसूचीतीळ दरामुळे फरकामुळे वाढ, जास्त दराची 
निविदा स्विकृतीमुळे झालेली वाढ, भूसंपादन किंमतीतील वाढ, संकल्प चित्रातील बदलामुळे झालेली 
वाढ अपुरे सर्वेक्षण व अपुर्‍या तरतुदीमुळे झालेळी वाढ व अनुषंगिक खर्चातील वाढ या कारणांमुळे वाढ 
होत असल्यामुळे योजनेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्‍यक झाले आहे. तरी 
याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 

१. संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांनी 
सादर केलेल्या ल.पा. तळाव, निमगाव (उंचीवाढ) ता.माळशिरस, जि.सोलापूर या योजनेस या योजनेस 
सन २०११-२०१२ ची दरसूचीवर आधारित केलेल्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार कामाच्या अंदाजित 
रु. ४०१.०६ लक्ष (रुपये चारो एक SE सहा हजार tad ) या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजित किंमतीचा गोषवारा सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट- अ मधील विवरणपत्रात देण्यात आला आहे. 


२. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


२.१) योजनेचे काम सन २०११ मध्येच पूर्ण झाळे आहे. सबब विलंबाने प्रस्ताव सादर करण्यास 
तसेच सदर वाढीव खर्चास मान्यता घेण्यात आली नसल्यास त्याबतही प्रथमतः: 
जबाबदारी निश्चित करुन खर्च नियमित करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१४/८६/२०१४)/ ल.पा.१ 


२.२ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना प्रचळित शासन निर्णय,नियम, cve तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे याचे अनुपालन करावे. 


२.३ या प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या काळावधीत कोणतीही आर्थिक वा कार्यपध्दतीत 
अनियमितता झाली असल्यास ती या मान्यतेने नियमित झाली असे म्हणता येणार नाही. 


२.४ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदा विषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता या निर्णयाव्दारे नियमित केल्या आहेत, असे नव्हे. 

२.५ सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर 
जाऊन, अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. 


२.६) या योजनेबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे 
चालू राहील. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय 
चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 


३. या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी आय ५ "४७०२, लहान पाटबंधाऱ्यावरील 
भांडवली खर्च १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर क्षेत्रातील गुंतवणूका,(००)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान 
(ल.पा.) (उर्वरित AERTS) (४७०२ ४७९४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 
विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यांत यावा.निधीची मंजूरी मिळाल्याशिवाय या 
योजनेच्या कामावर कोणत्याही कामाचा खर्च करू नये. 


४. हा शासन निर्णय,नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११०/का.१४३४ 
दि.१४/०८/२०१७ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९१/व्यय १२ दि.२५/०९/२०१७ अन्वये 
तसेच व्यय अग्रक्रम समीतीने दि.०३/०९/२०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मंजूरीनुसार व 
संदर्भ क्र. २ नुसार याबाबतच्या निर्गमीत केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


५. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकिय 
मान्यता नोंदवहीत अ.क्र. २०४/२०१८ वर नोंदविण्यांत आळेली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२११८०१५२६४२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसारव नावाने. 
Dharane Mallikarjun 


lrappa 
(म.ई.धरणे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
च. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१४/८६/२०१४)/ ल.पा.१ 


२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
३. सर्वमा.मंत्री/मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य., मुंबई. 
४. विरोधीपक्ष नेते विधान परिषद / विधानसभा. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२ 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
१०. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 
११. आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी,सोलापूर. 
१३. अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ,सोलापूर. 
१४. अर्थशाखा १/२ (२ प्रती, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. लपाकार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१४/८६/२०१४)/ ल.पा.१ 


शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१४/(८६/२०१४)/ ल.पा.१ चे सहपत्र 


ल.पा. तलाव, निमगाव (उंचीवाढ) ता.माळशिरस, जि.सोलापूर या योजनेचा प्रथम सुधारित 
प्रशासकिय मान्यतेचा अंदाजित किंमतीचा गोषवारा 


दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०१९ 


(रु.लक्ष) 
अ.क्र उपशिर्ष प्रथम सुधारित प्रशासकिय मान्यतेनुसार तरतुद 
(दरसूची सन २०११-२०१२) 

अ- प्राथमिक 19.00 | 00 
ब- भूसंपादन १४४.८१ 
सी-कामे १८६.७४ 
आर-दळणवळण ३३.६९ 
अनुषंगिक खर्च ३५.८२ 
एकूण किंमत ४०१.०६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


